वाचा: 


राष्ट्रीय सेवा योजना 

सन २०२१-२०२२ (सर्व प्रवर्गासाठी ७५ टक्के 
प्रमाणातील प्रथम हप्ता सहायकअनुदान[(91811-॥1- 
Aid] bs हिस्सा) (सशर्त) संबंधीत २५ विद्यापीठांना 
वितरण करणे... 


महाराष्ट्र हासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकःरासेयो २०२२/प्र.क्र.३९/साशि-७ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : २४ मार्च, २०२२. 


१. भारत सरकार, युवा कार्य व क्रीडा विभाग यांचे क्र.0.0.०.9 ११०११/०१/२०१६ 
NSS, दिनांक १६.०८.२०१६ चे पत्र. 

२. भारत सरकार, युवा कार्य व क्रीडा विभाग यांचे क्र.0.0.०.७ ११०११/०१/ 
209§-NSS, दिनांक ०९.०९.२०१६ चे पत्र. 

३. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, aA क्र. रासेयो २०१६/(१४२/१६)/ साशि-७, 
दि.२४.११.२०१६. 

४. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शा.नि क्र. रासेयो २०२१/प्र.क्र.४०/२१साशि-७, 

दि. १४.१०.२०२१. 

५. भारत सरकार, युवा कार्य व क्रीडा विभाग यांचे क्र.5.॥९0.)-१२०२६/१()/२०२०- 
NSS, दिनांक 29.92.2029 चे पत्र. 

६. भारत सरकार, युवा कार्य व क्रीडा विभाग यांचे क्र.5.९0.1-१२०२६/१(॥/२०२०- 
NSS, दिनांक२१.१२.२०२१ चे पत्र. 

७. भारत सरकार, युवा कार्य व क्रीडा विभाग यांचे क्र.5.॥९0.)-१२०२६/१(॥)/२०२०- 
NSS, दिनांक २१.१२.२०२१चे पत्र. 


प्रस्तावना: 

केंद्र शासनाने राष्ट्रीय सेवा योजना अंतर्गत नियमित आणि fasrs शिबीर कार्यक्रमांसाठी सन 
२०२१-२०२२ वर्षाकरीता प्रवर्गनिहाय अनुक्रमे नियमित कार्यक्रमांसाठी ३२७७०० व विशेष शिबीर 
कार्यक्रमासाठी १६३८५० इतकी विद्यार्थी संख्या महाराष्ट्र राज्यासाठी मंजूर केली आहे. सदर विद्यार्थी 
संख्येस प्रशासकीय विभागाची मान्यता घेण्यात आली असून त्यानुसार विद्यार्थी संख्येचे वाटप २०२१- 
२०२२ साठी उपरोक्त दि. १४.१०.२०२१ च्या शासन निर्णयाद्वारे सर्व विद्यापीठांना करण्यात आले आहे. 
विद्यापीठांना राष्ट्रीय सेवा योजनेचे उपक्रम राबविताना होणारा खर्च भागविण्यासाठी सन २०१०- 
११ पासून सुधारित दराने नियमित कार्यक्रम रु. २५०/- आणि विशेष शिबीर कार्यक्रम रु. ४५०/- 
प्रति विद्यार्थी, प्रती वर्ष या दराने सहायक अनुदानाचे वितरण करण्यात येते. भारत सरकार, युवा 


कार्य व क्रीडा विभाग यांचे अर्धशासकीय पत्र दिनांक १६.८.२०१६ व ९.९.२०१६ नुसार माहे एप्रिल, 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो २०२२/प्र.क्र.३९/साशि-७ 


२०१६ पासून राष्ट्रीय सेवा योजनेमध्ये केंद्र हिस्सा १०० टक्के झाला असून सदर योजना केंद्रशासित 
झाली आहे. त्यासाठी या कक्षाचे स्वतंत्र बँक खाते उघडले आहे. सन २०२०-२१ या वर्षाकरीताचा 
सहायक अनुदान निधी सदर बचत बँक खात्यात ई.सी.एस.द्वारे दिनांक ०१.१०.२०२० रोजी केंद्राकडून 
निधी प्राप्त झाला होता व सन २०२१-२२या वर्षाकरीताचा सहायक अनुदान निधी नव्याने उघडण्यात 
आलेल्या बँक ऑफ महाराष्ट्र, मंत्रालय शाखा, मुंबई येथील बचत बँक खात्यामध्ये ई.सी.एस. द्वारे दि. 
२४.१२.२०२१ व २७.१२.२०२१ रोजी केंद्राकडून प्राप्त झाला. या शासन निर्णयानुसार सदर निधी 
विद्यापीठांना राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रमांसाठी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

भारत सरकार, युवा कार्य व क्रीडा विभाग यांचे अर्धशासकीय पत्र दिनांक १६.८.२०१६ व 
९.९.२०१६ नुसार माहे एप्रिळ,२०१६ पासून राष्ट्रीय सेवा योजनेमध्ये केंद्र हिस्सा १०० टक्के झाला 
असून ती केंद्रीय क्षेत्र योजना झाळी आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय सेवा योजनेचे आय.सी.आय.सी.आय.बँकेत 
स्वतंत्र बचत खाते उघडले असून त्यात ई.सी.एस.द्वारे केंद्राकडून निधी प्राप्त झाळा आहे. केंद्र 
शासनाच्या उपरोक्त पत्रानुसार निधी राज्याकडे थेट न देता राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या स्वतंत्र बचत 
खात्यात जमा करण्यात आला आहे. शासन निर्णयानुसार सदर निधी विद्यापीठांना राष्ट्रीय सेवा 
योजनेच्या कार्यक्रमांसाठी वितरित केळा जातो. सन २०२१-२०२२(सर्व प्रवर्गासाठी ७५ टक्के 
प्रमाणातील प्रथम हप्तासहायक अनुदान (केंद्र हिस्सा year) संबंधीत २५विद्यापीठांना वितरण 
करण्याबाबतचा निधी परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या बँक ऑफ 
महाराष्ट्र, मंत्रालय शाखा, मुंबई येथील बचत बँक खात्यातून वितरणास सदर शासन निर्णयान्वये 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 

राज्यातील एकूण २९ विद्यापीठे/संचालनालये पैकी ४विद्यापीठांकडून सन २०२०-२०२१ या 
वर्षाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र अद्यापीशासनास प्राप्त झालेळे नाहीत. यास्तव सदर ०४विद्यापीठांना 
वगळून उर्वरित २५ विद्यापीठे / संचाळलनालये यांना सन २०२१-२०२२ वर्षाकरीता( सर्व प्रवर्गांसाठी ७५ 
टक्‍्केप्रमाणातील प्रथम हप्ता ) नियमित कार्यक्रमासाठी रुपये ३,७९,१८,३११/- व विशेष शिबिर 
कार्यक्रमासाठी रुपये ७८,४०,५२१/- याप्रमाणे एकूण रक्‍कम रूपये४,५७,५८,८३२/-( अक्षरी रुपये चार 
कोटी सत्तावन्नलाख अठ्ठावन्न हजार Boal बत्तीसमात्रोनिधी वितरणासमान्यता देण्यात येत आहे. ज्या 
विद्यापीठांकडे सन 202-2029 या वर्षाअखेरीस काही निधी शिल्लक आहे, त्या विद्यापीठांना सदरचा 
शिल्लक निधी सन 2029-2022 च्या देय रक्कमेतून समायोजीत करुन उर्वरित निधी वितरीत करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

१. मुंबई विद्यापीठ, मुंबई, २.एस.एन.डी.टी. महिला विद्यापीठ, मुंबई, ३. शिवाजी विद्यापीठ, 
कोल्हापूर व ४. महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहूरी या ४ विद्यापीठांकडीळ सन २०२०-२१ चे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र अद्यापपर्यंत शासनास प्राप्त न झाल्याने त्यांना सन २०२१-२२ मधील सहायक 
अनुदान निधीचा प्रथम हप्ता या आदेशान्वये वितरीत करण्यात आला नाही. 

सहायक अनुदानाची रक्कम ई.सी.एस. द्वारे सार्वजनिक निधी वितरण प्रणाली द्वारे 
(२॥५७)संबंधित विद्यापीठाचे/संचाळनालयाचे कुलसचिव/ संचालक/ नियंत्रक यांनावितरीत 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो २०२२/प्र.क्र.३९/साशि-७ 


करण्यात येतआहे. विद्यापीठांनी/संचालनालयांनीकेंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार खर्च 
करण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच विद्यापीठांनी/संचालनालयांनीसदर अनुदान रकमेचे त्यांच्या 
अधिपत्याखालील महाविद्यालये/संस्था यांनासार्वजनिक निधी वितरण प्रणालीद्वारे (२॥॥७)प्रवर्गनिहाय 
वाटप करुन सहायक अनुदान वाटप विवरणपत्र व उपयोगिता प्रमाणपत्र लेख्यासह सनदी 
लेखापालांच्या स्वाक्षरीने शासनास सादर करावे. तसेच विद्यापीठाने/संचाळनालयाने महालेखापाल, 
महाराष्ट्र-१ मुंबई /महाराष्ट्र-२ नागपूर यांना राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या अनुदानाचे सर्व लेखे 
तपासणी करिता सादर करावेत. 

सदर झछासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३२४१७५०५७४९०८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by PRATAP PANDURANG LUBAL 
Date: 2022.03.24 17:56:41 +05'30' 


(प्रताप पां. लुबाळ ) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१ मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, 
मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
३ मा. मंत्री / राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, 
प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५ उप सचिव, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम व क्रिडा मंत्रालय, युवा कार्यक्रम विभाग, शास्त्री नगर, 
नवी दिल्ली. 
६ क्षेत्रिय संचालक, राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रिय संचालनालय, युवा कार्यक्रम व क्रिडा मंत्रालय, 
भारत सरकार, पुणे. 
७ सहायककार्यक्रमसल्लागार, राष्ट्रीयसेवायोजनाविभागीयकेंद्र, पुणे 
८ कुलसचिव, सर्व संबंधित विद्यापीठे 
९ कार्यक्रम समन्वयक तथा संचालक, राष्ट्रीय सेवा योजना, संबंधित विद्यापीठे. 
१० अधिदानवलेखाअधिकारी, मुंबई 
११ निवासीळेखाअधिकारी, मुंबई 
१२ महालेखापाल, (लेखावअनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा)महाराष्ट्र - १, मुंबई 
१३ महालेखापाल, (लेखावअनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा)महाराष्ट्र - २, नागपूर 
१४ निवडनस्ती,साशि-७ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


पारांशष्ट -अ 


सन 2021-2022या प्रथम हप्ता 75 सहायक अनुदान 
न 2020-2021 
सन 2020-21 करीता मंजूर सन 2021-2022 करीता अनुज्ञेय ठरत असलेला 
रासेयो विदयार्थी सं प्रमाणपत्रानुसार दि. 31.3.2021 अखेर (+) जादा 
यार्थी संख्या एकूण निधी रक्‍कम 
अ.क्र विद्यापीठाचे नाव कार्यक्रम द ख्या सर्च.) कमी खर्चे शिल्लक निधी रककम एकू र शेरा / समायोजित रक्कमा 
| विद्यार्थी | त कल S.T. OTHERS pa nl S11. OTHERS TOTAL pe ४ S.T. OTHERS TOTAL 
1 | सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, |Regular | 47750] 5308) 3962) 38480]/ 251816] 187959] 1825414) 2265189] 995250] 742875) 7215000 8953125, 
पुणे sc प्रव पये 168940/-, 5 प्रवर्गाचा रुपये 126101/- व Other प्रव 
Special 23875} 2654] 1981 19240 -168940 -126101 -1224725 -1519766 726785 542487} 5268775 6538047 i 
: रुपये 1224725/- इतका शिल्लक निधी समायोजित केला 
82876 61858 600689 745423 1722035 1285362| 12483775 15491172 
2) राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज |Regular | 26800] 4530] 2874] 19396]/ 119268 92513 782144 993925 849375] 538875] 3636750 5025000 
नागपुर, नागपूर री sc Waal रुपये 885027/-, St प्रवगाचा रुपये 549358/- व Other प्रवगाचा 
Special 13400] 2265] 1437 9698 -885027 -549358 -3609980 -5044365 | od | og | शशि 
रि रुपये 3609980/- इतका शिल्लक निधी समायोजित केला 
-765759 -456845 -2827836 -4050440 849375 538875| 3636750 5025000 
Re I 33800} 4090] 2178] 27532 18159 43956 138541 76426 748716 364419) 5162250 6275385 o¢ Halal eo कात 4s) Has 0. र 
i आंबेडकर egular . 3 sar 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर [समायोजित केला आहे. 
मराठवाडा विद्यापीठ , औरंगाबाद 5८ प्रवर्गाचा रुपये 762569/-, ST UAT रुपये 237631/- व 0५ प्रवर्गाचा 
ह Special 16900] 2045] 1089] 13766|| -762569] -237631| -5138913] -6139113 | 4 | | 4 | रुपये 5138913/- इतका शिल्लक निधी समायोजित केला आहे. 
-780728 -281587 -5000372 -6062687 748716 364419) 5162250 6275385 
संचालक माध्यमिक व उच्च SC Waa रुपये 208757/-, 5 प्रवगाचा रुपये 155388/- व Other प्रवगाच 
4 री Regular 33800] 3988] 3182] 26630 -208757 -155388 -861335 -1225480 538993 441237) 4131790 5112020 रुपये ये 861335/- इतका शिल्लक निधी समायोजित जत केला आहे. 
माध्यमिक , 
+2 स्तर, पुणे Special 16900] 1994) 1591 13315 -774304 -605222 -4805575 -6185101 | od | od | शशि SC प्रवगांचा रुपय 774304/-, ST प्रवगाचा रुपर्य 605222/- व 0पाश प्रवर्गाच 
g i रुपये 4805575/- इतका शिल्लक निधी समायोजित केला 
-983061 -760610 -5666910 -7410581 538993 441237) 4131790 5112020 
प Regular 25150} 3066] 2354 19730 -208757 -155388 -861335 -1225480 366118 285987 2838040 3490145 
संत गाडगेबाबा अमरावती 
विद्यापीठ अमरावती Sc प्रवगोचा रुपये 774304/-, 5 प्रवगाचा रुपये 605222/- व Other प्रवगाच 
Special 12575} 1533} 1177| 9865]] -774304] -605222| -4805575] -6185101 z= | 4 | 4 ) रुपये 4805575/- इतका शिल्लक निधी समायोजित केला आहे. 
-983061 -760610 -5666910 -7410581 366118 285987) 2838040 3490145 
T पर्य द्र T Gy os T 
| | Regular 15000] 1868] 3414 9718 -235221 -187379 -1570800 -1993400 115029 452746 251325 819100 SC, यवगाचारु 239221. ST RGSS 187379/- व Other Ware 
उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ , रुपये 1570800/- इतका शिल्लक निधी समायोजित केला आहे. 
‘ Sc Waa रुपये 316831/-, 5 प्रवगाचा रुपये 252391/- व Other प्रवगाच 
जळगांव t Special 7500 934| 1707 4859 -316831 -252391 -2115780 -2685002 | od | od | शशि i 
जळगांव i“ रुपये 2115780/- इतका शिल्लक निधी समायोजित केला 
5202) -439770 -3686580 -4678402 115029 452746 251325 819100 
sc प्रवगोचा रुपये 5004/- व st Wd UY 75186/-- इतका शिल्लव गी 
7 स्वामी रामानंद तीर्थ Regular | 15000] 1770] 1570) 11660 -5004] — -75186 37785 -42405 326871| 219189] 2224035 2770095 समायोजित केला आहे. 
मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड 
ही SC प्रवगाचा रुपर्य 364919/-, 5 प्रवगाच 355166/- व Other प्रवगाच 
Special 7500 885 785 5830 -364919 -355166 -2372441 -3092526 |g शिक शिक शिक डी 
९ रुपये 2372441/- इतका शिल्लक निधी समायोजित केला आहे. 
| -369923| | -430352| | -2334656| -3134931 326871 219189 | 2224035 2770095 
que: ग पये B ग ज्र 9 
| ४ 3 Regular 9200] 1086 386 7728 -83359 23293 -403217 -463283 120266 95668 1045783 1261717 ota समायोजित So 83359/- व Other Hale] 403217/- इतका |शल्लव 
होळकर सोलापूर निधी समायोजित केला आहे. 
डं sc Waa रुपये 265471/-, 5 प्रवगाचा रुपये 124168/- व Other प्रवगाच 
Special 4600 543 193 3864 -265471 -124168 -1434979 -1824618 | od | og | od शशि जी 
विद्यापीठ ,सोलापूर i रुपये 1434979/- इतका शिल्लक निधी समायोजित केला 
-348830 -100875 -1838196 -2287901 120266 95668 1045783 1261717 
ST प्रवगाचा रुपये 57300/- व Other VATA रुपये 623123/- इतका शि eld 
| | महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान [Regular 9000 शि 844] 76920 238529] -57300] -623123]  -441894 87000] 100950] 819127 1245606 निधी समायोजित केला आहे. 
विद्यापीठ , नाशिक ; ST प्रवगाच 82381/- व Other प्रवर्गाच 821810/- इतका शिल्लव 
Special 4500 232 422 3846 143148 -82381 -821810 -761043 78300 60044 476215 757707 निः समायोजित व 
धी समायोजित केला आहे. 
381677 -139681 -1444933 -1202937 165300 160994 1295342 2003313 
. Sc प्रवगाचा रुपये 16964/-, 5 प्रवगांचा रुपये 13512/- व Other प्रवगाचा रुपये 
10 Regular 2800 332 200 2268 -16964 -13512 -113274 -143750 45286 23988 311976 381250 इतका शिल्लक 4 समायोजित केला 
वसंतराव नाईक मराठवाडा [Ree 113274/- इतका शिल्लक निधी समायोजित केला आहे. 
कृषि विद्यापीठ 2 परभणी Special 1400 166 100 1134 -18122 -14436 -121017 -153575 37903 19314 261708 318925 $८ प्रवगाचा रुपर्य 18122/-, 51 प्रवर्गाचा SUM 14436/- व पाल प्रवगाचा रुपय 
i 121017/- इतका शिल्लक निधी समायोजित केला अ 
-35086 -27948 -234291 -297325 83189 | 43302] 573684 700175 
डे. ve SC प्रवगाचा रुपये 63734/-, ST VATA रुपये 52577/- व Other प्रवगाचा रुपये 
11 Regular 2600 294 242 2064 -63734 -52577 -448917 -565228 | | | | शिल्लक 4 समायोजित केला 
डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि |Ree 448917/- इतका शिल्लक निधी समायोजित केला अ 


पारांशष्ट -अ 


सन 2021-2022या प्रथम हप्ता 75 सहायक अनुदान 
; 2020-2021 
सन 2020-21 करीता मंजूर सन 2021-2022 करीता अनुज्ञेय ठरत असलेला 
रासेयो : प्रमाणपत्रानुसार दि. 31.3.2021 अखेर (+) जादा एकूण 
अ.क्र विद्यापीठाचे नाव कार्षकम विदयार्थी संख्या खर्च ॥.) कमी खर्च शिल्लक निधी रक्‍कम एकूण निधी रक्‍कम शेरा / समायोजित रक्कमा 
| विद्यार्थी | S.C. S.T. OTHERS S.C. S.T. OTHERS TOTAL S.C. S.T. OTHERS TOTAL 
eas eT | , अकोला : SC प्रवर्गाचा रुपये 57476/-. 5 प्रवगाचा रुपये 48936/- व Other प्रव पये 
Special 1300] 147) 121] 10320 -57476] + -48936| — -424494] -530906 | od | od | प 
व 424494/- इतका शिल्लक निधी समायोजित केला 
-121210] -101513| -873411| | -1096134 | og | og | od | od 
SC Waal रुपये 912/-, अ प्रवर्गाचा रुपये 720/- व Other 
12 Regul 1700] 190] 150] 1360 -912 -720 -6524 -8156 34713 27405| 248476 310594 र क्ला 
भारती विद्यापीठ (अभिमत  |Regular 6524/- इतका शिल्लक निधी समायोजित केला आहे. 
विद्यापीठ), पुणे Special 350] 95} 75] 680|| -19677| 15534] -140840] —-176051 12386 9779} 88659 410824 20 पवगाचा रप 19677/,, STA a SU 15534/-4: Other Hata रुपय 
140840/- इतका शिल्लक निधी समायोजित केला ३ 
-20589} -16254| -147364] —-184207 47099 37184| 337135 421418 
aT. alae E z 
3 Regular 1200] 142) 132]  926!| + -30885} -27810] + -181405] ~—-240100 | | | od शिक SC: METIS रव 08 Late ea 278 10/2 Other वाचा रप 
कोकण कृषि विद्यापीठ 181405/- इतका शिल्लक निधी समायोजित केला आहे. 
रै ; SC प्रवर्गाचा SUA 27158/-, 5 प्रवर्गाचा रुपये 25245/- व ह प्रवर्गाचा रुपये 
Special | 600] 7 शि 463|| -27158} -25245| -177098} | -229501 | od | od | शशि 
दापोली 4:45 177098/- इतका शिल्लक निधी समायोजित केला अ 
-58043[__-53055|_-358503_-4696011______ 010१1११ 
SC Waal रुपये 21388/-, 5 प्रवर्गाचा रुपये 17039/- व Other VATE रुपये 
4 मत्स्यठा [Regul tooo} 142) 116] 7420 -21388] + -17039] — -142829]  -181256 5237 0001 शशि 9948 
bie पत्रा." कॉ 142829/- इतका शिल्लक निधी समायोजित केला आहे. 
ज्ञान विद्यापीठ , नागपूर | special 5000 71) 58 371 -25005)  -19918) -166977|  -211900 | og शिक | od | SC Malle Aa 25008 /- ST Wels Ue 19918/--¢ Other HATAL SY 
54 166977/- इतका शिल्लक निधी समायोजित केला आहे. 
|__-46393|__-36957|__-309806|___-393156 5237 a7ui| i 9948 
a3 आंबेडकर SC Waal रुपय 30178/-, 5 प्रवर्गाचा SUA 23215/- व Other Uae रुपये 
5 Regul 1750| 208] 162) 1380}/ -30178] -23215)  -199430] -252823 8822 7160} 59320 75302 इतका शिल्लक मिधी समायोजित केला 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर [Regular 199430/- इतका शिल्लक निधी समायोजित केला आहे. 
तंत्रशासर विद्यापीठ , लोणेरे Special 875] 104} 81 बिड -38796] -30154) -257163_-326113 शशि शशि | शशि SC MGI तपण 287201 SU Mat IRL ede 2014/8 Other Ha रप) 
257163/- इतका शिल्लक निधी समायोजित केला अ 
-68974 | -53369| | -456503| -578936 8822 7160 | _ 59320] 75302 
: : E SC प्रवगाचा SUA 4015/-, 5 प्रवर्गाचा रुपये 2938/- व Other Waa रुपये 
16] प्रगत संरक्षण Regul 200] 24] 18] 158 -4015] 2938 -26285 -33238 485 437 3340 4262 पै 
ज़ क आत तिक is ! be mani 26285/- इतका शिल्लक निधी समायोजित केला आहे. 
(अभिमत विद्यापीठ), पुणे I coecial 100} 12 | | 79 -5106] — -3830 -33615 -42551 |g शिक | od शिक SC अवगोचाःरुपन ०106/251 Hata Ba. 3830/- 4 Other Hata रप 
Pee 33615/- इतका शिल्लक निधी समायोजित केला आहे. 
-9121| -6768| -_-599000 _ -75789 | ass 437 | 3340] शिळ 
Wears व 
17 : Regular 100} 12 शि x | | | og | og 2250 1500] 15000 18750 
oe eles SC 1653/-, अ प्रव 1377/- 4 Oth 
Special 50 Zz | 4 zx -1653]  -1377 -10745 -13775 372 शिक 2755 3127 ya जा र 
विद्यापीठ), पुणे pec 10745/- इतका शिल्लक निधी समायोजित केला आहे. 
-1653|  -1377| 10745 -13775 | 2622) 1500] 17755 21877 
sc प्रव UY 4123/-, 5 प्रव पये 3801/- व Other Wd UY 33764/- 
18| म.गांधी आंतरराष्ट्रीय Regul 2509 28| 221 200 -4123| — -3801 -33764| — -41688 1127 324 3736 5187 
म.गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी [Reeuler इतका शिल्लक निधी समायोजित केला आहे. 
विश्वविद्यालय ,वर्धा sc प्रव पर्य 3892/-, ST Wd पर्यी ३918/- व Other Wd पर्ये 23942/- 
Special 125 14 11 100 -3892 -3918 -23942 -31752 833 | 9808 10641 |इतका शिल्लक निधी समायोजित केला आहे. 
-8015|  -7719| 57706] + —--73440 1960 किड 13544 15828 
सन 2021-22 या वर्षापासून सदर विद्यापीठास विद्यार्थी संख्या मंजूर करण्यात 
आल्याने प्रथम हप्ता केला 
19 च Regular } E 38 314 zx zx Zz zz 9000 7125 58875 75000] आल्याने प्रथम हप्ता 75 टक्के निधी अनुज्ञेय केला आहे. 
हैद्राबाद (सिंध) नॅशनल 
कॉलेजिएट विद्यापीठ , मुंबई सन 2021-22 या वर्षापासून सदर विद्यापीठास विद्यार्थी संख्या मंजूर करण्यात 
Special 200] 24] 19| 157 शि शि शि शि 8100 6413} 52987 67500 आल्याने प्रथम हप्ता 75 टक्के निधी अनुज्ञेय केला आहे. 
| | | | 17100] 13538] 111862 142500 
डॉ. होमी भाभा राज्य सन 2021-22 या वर्षापासून सदर विद्यापीठास संख्या मंजूर करण्यात 
20 मुंबई Regular 200 24 18 158 Zz | शि Zz 4500 3375 29625 37500 आल्याने प्रथम हप्ता 75 टक्के निधी अनुज्ञेय केला आहे. 
विद्यापीठ , 
सन 2021-22 या वर्षापासून सदर विद्यापीठास संख्या मंजूर करण्यात 
Special 100 12 | 79 | | शि शि 4050 3038 26662 33750 आल्याने प्रथम हप्ता 75 टक्के निधी अनुज्ञेय केला आहे. 
शिक शिक शिक शिक | _ 8550 6413} 56287 71250 
॥ कुलगुरु कालीदास SC प्रवर्गाचा रुपये 2926/-, 5 प्रव पये 1532/- व Other प्रव पये 
21 Regul 500 | as] 32] 422 -2926| — -1532 -49248 -53706 5699 4468) 29877 40044 शिल्लक et समायोजित केला 
संस्कृत डा 49248/- इतका शिल्लक निधी समायोजित केला आहे. 
: Sc Waa रुपये 11945/-, 5 प्रवर्गाचा रुपये 9336/- व Other प्रव पये 
Special 250] 23} 16| 211|| -11945] —-9336 -86458|  -107739 | od | od | od शशि र 
विश्वविद्यालय ,रामटेक [Specie 86458/- इतका शिल्लक निधी समायोजित केला आहे. 


पारांशष्ट -अ 


सन 2021-2022या प्रथम हप्ता 75 सहायक अनुदान 
ल 2020-2021 
सन 2020-21 करीता मंजूर सन 2021-2022 करीता अनुज्ञेय ठरत असलेला 
रासेयो ; प्रमाणपत्रानुसार दि. 31.3.2021 अखेर (+) जादा एकूण 
अ.क्र विद्यापीठाचे नाव कार्यकम विदयार्थी संख्या खर्च ji कमी खर्च शिल्लक निधी रक्‍कम एकूण निधी रक्‍कम शेरा / समायोजित रक्कमा 
| विद्यार्थी | लयी क. OTHERS S.C. 1. OTHERS TOTAL S.C. ST. OTHERS TOTAL 
49248 -10868 -135706 -161445 | 5699| 4468 29877 40044 
अं sc प्रवगाच 12207/-, 5 प्रवगाचा रुपये 19834/- व Other प्रवगाच 
रि ॥ 1500 190 258 1052 -12207 -19834 130410 98369 23418 28541 197250 249209 3 
22) यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र [Regular 0/- इतका शिल्लक निधी समायोजित केला आहे ; 
मुक्‍त विद्यापीठ, नाशिक La cial 750) 95) 129 526]| -40613] -55148} _-1559900 _ -251751 | od | od | शशि Bee el ea वाचा eve 2त्वधधादाप्रवरगाचार 
bore 155990/- इतका शिल्लक निधी समायोजित केला 
| _-sa8zo -74982 | _-2sse0] -153382 23418 28541 197250 249209 
sc Wd रुपय 84184/-, STU 44 160156/- व Other प्रव 
Ri I 9000} 1060) 2020 5920 -84184 -160156 -469684 -714024 114566 218594 640316 973476 नी 
गोडवाना विद्यापीठ , cael रुपये 469684/- इतका शिल्लक निधी समायोजित केला आहे. 
गडचिरोली चिरोली SC प्रवगोचा रुपय 191057/-, ST प्रवगाचा रुपये 364260/- व Other प्रवगाचा 
TSI Special 4500] 530] 1010} 2960|| -191057| -364260| -1067943| -1623260 | | Zz | रुपये 1067943/- इतका शिल्लक निधी समायोजित केला आहे. 


-275241| -524416) -1537627| -2337284 114566 218594 640316 973476 


sc प्रवगाचा रुपय 106390/-, 5 प्रवगांचा रुपये 121662/- व Other WAT 


24). Regular 9000} 1062} 1006 6932 -106390} -121662 -673852 -901904 92735 66963 625898 785596 रुपये 673852/- इतका शिल्लक निधी समायोजित केला आहे. 
संचालक, व्यवसाय शिक्षण व 


प्रशिक्षण, म.रा. मुंबई 


sc प्रवगाचा रुपय 186434/-, ST UA रुपये 173337/- व Other प्रवगाचा 


Special 4500} 531] 503) 3466|| -186434| -173337| -1220180} -1579951 Zz zx zz Zz रुपये 1220180/- इतका शिल्लक निधी समायोजित केला आहे. 
-292824| -294999| -1894032| -2481855 92735| 66963; 625898 785596 
; र SC प्रवर्गाचा रुपये 21963/-, 5 प्रवगाचा SU 17463/- व Other प्रवर्गाच 
25 शिक्षण Regular 300)  34|  30| 236|| -21923)  -17463) + -146396| 185782 | od शिक | wee क्त 
THIGH तत्र bb Ty NL [PPE 146396/- इतका शिल्लक निधी समायोजित केला आहे. 
ws Special 150 7 15 aig|} -21645}  -17245|  -144559] —-183449 | od | og | od शशि 3८ अवगोचा Sua 21645/231 जवगाचा रुप 17242/- 4 Other Hatta y 
i 144559/- इतका शिल्लक निधी समायोजित केला 
-43568)  -34708 | __-290955) -369231 | शिक शिक शिक 


सहायक अनुदान निधी 


वितरणाची एकूण रक्‍कम 
रुपये Special 123725] 14972] 12582} 96171} -4792259] -3699151| -30192298] -38683708 867896 641075) 6177761 7840521 


Regular | 247450} 29944) 25164] 192342 -523427| -811827) -3716964] -5052218 4494329] 3636213) 29544053 37918311 


-5315686| -4510978) -33909262| -43735926 | 5362225] 4277288) 35721814 45758832 


Digitally signed by PRATAP PANDURANG LUBAL 
Date: 2022.03.24 17:56:58 +05'30' 


प्रताप पां. लुबाळ 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


